सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र 
कृषि प्रशासकीय सेवा गट-ब, संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या - २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२३/प्र.क्र. ५६/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २८ जून, २०२३. 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 


कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियतकालीक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील सहाय्यक 
प्रशासकीय अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना खाळील तक्त्यात दर्शाविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापना 
श्री.रविद्र धोंडिबा काळे, सहाय्यक प्रशासकीय । सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, कृषि 
be अधिकारी, कार्यालय- विभागीय कृषि आयुक्तालय, पुणे (रिक्‍त पदी) 
सहसंचालक, पुणे 
श्री.आदिनाथ दिनकर पवार, सहाय्यक सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, कृषि 
२ | प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय- जिल्हा आयुक्तालय, पुणे (रिक्‍त पदी) 
अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे 
श्री.प्रशांत सुधाकर देशमुख, सहाय्यक सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, संचाळक बीज 
३ | प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय- जिल्हा प्रमाणीकरण यंत्रणा, अकोला (रिक्‍त पदी) 
अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला 


२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची LAT मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ कार्यमूक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमूक्त झाल्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमूक्त केलेल्या sara तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) 
यांना सादर करावा. 

३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२३/प्र.क्र. ५६/१६ओ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१८२९५८६२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JYOTSNA SUNIL 
ARJUN 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
३. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
४. विभागीय कृषि सह संचालक, पुणे (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
५. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
६. संचालक, बीज प्रमाणिकरण यंत्रणा, अकोला 
७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे/अकोला/यवतमाळ 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
९. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
१०.निवड नस्ती /१६ओ 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. अ.मु.स. (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


